रा.प. महामंडळातील रा.प. बीड विभागातील 
परळी बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करण्याच्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष् शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०८२३/प्र.क्र.३२१/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२४ 


१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
यांचे पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/३१२९, दि.०८.०८.२०२३ 
२) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राप/स्थाअ/कामे/३६९८, दि.१८.०९.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांच्या संदर्भ 
क्र. १ व २ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील रा.प. बीड 
विभागातील परळी बस स्थानकाची पुर्नबांधणी करण्यासंदर्भात १६ फलाट, पहिला मजला, दुसरा मजला व 
तीसरा मजला तसेच प्रवासी प्रतीक्षालय, आरक्षण कक्ष, पार्सल सुविधा, जन औषधी केंद्र, महिला प्रसाधन 
गृह, पुरुष प्रसाधन गृह, अंध अपंग, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चौकशी कक्ष, हिरकणी कक्ष, उपहार गृह, 
भाविकांसाठी भक्‍ती निवास इत्यादींची व्यवस्था व वाहन तळास काँक्रीटीकरण करणे या कामांसाठी एकूण 
रु.२८,४१,६०,०००/- (अक्षरी रुपये अठ्ठाव्वीस कोटी एकेचाळीस लक्ष साठ हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणंय :- निर्णय :- 
दि.२४.११.२०२३ रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये रा.प. बीड 

विभागातील परळी बसस्थानकाची पुर्नबांधणी करण्यासाठी एकूण रु.२६,२५,००,०००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस 
कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविश्ारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

(आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 
(इ) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 
(S) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ ता.क. १, दि.१० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(उ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात येईल. 
(ऊ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बिडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि. ०७.०७.२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०८२२३/प्र.क्र.३२१/परि-१ 


(ए) सदरचे जुने बांधकाम तोडणे इ. बांधकामपुर्व बाबी या रु.२६.२५ कोटी रकमेतून करण्यात यावे. 
२. सदर कामाचे RECAPITULATION SHEET यासोबत जोडली आहे. 
३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३, ३०५५ मार्ग परिवहन ०० § १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपकामांना सहाय्य (००) (००) (09) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत 
बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करिता अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारमधील 
परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व अटीमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. १३४(१) अन्वये तसेच 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१०४१८१२५१३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARIKA MENDHE GANVIR 


SARIKA MENDHE bx cnzsanicamennue canvin, ७-0 


GANVIR Date: 2024.04.08 18:1252 +0530 
(सारिका मेंढे ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 
२ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 
8) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
4) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, HERTS राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
&) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
(9) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८)  निवडनस्तीकार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Beed 


Name of the Department : Home Department 


Name of Work : Reconstruction of Parli Bus Station in Beed Division. 


RECAPITULATION SHEET 


Internal 5% of (a) 
External 6% of (a) 
@400/Sq.mt. 


2 {Electrification 


Fire Fighting Arrangements etc. 


3 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) 
4 |Furniture 5223.72x70%=3657 Sqm 3657.00/Sq. M 


5,000 


MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) |. Compound Wall & Gate (Rmt) 
(il) 


(B) 


405.09|Rmt. 8,000 


Land Development/ Concreting 4.5% of (1) 


(C) |PROVISIONS 


(i) Contingencies 
(ii) GST 
(iii) Price Escalation 


4% on (sub total 
18% on (P) 
5% on (P) 
(iv) Labour Insurance 1% on (P) 

Sub Total (D) 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) 
Say Rs. Lakhs 


PLINTH AREA RATES FOR 


Project Cost (P)= (A) + (B) 


No. Particulars of Scope Unit Rate Norms 
(Sqmt./Meter/LumpSum 

@ 
Platform 277.50|Sq. M 16,000 4,440,000 
Entrance 75.05 5१. M 16,000 1,200,800 
Ground Floor 1599.65|Sq. M 28,000 44,790,200 
Second Floor 1497.47|Sq. M 28,000 41,929,160 
Third Floor 1497.47|Sq. M 28,000 41,929,160 

Total B.U.A. = 5576.27 IsSq¢.mM | M Sub Total (1) 151,904,960 


7,595,248 
9,114,298 


2,230,508 


Sub Total (2) 18,940,054 
Sub Total (3) 7,595,248 


Sub Total (4) 18,285,000 
Sub Total (A) 196,725,262 


3,240,720 
6,835,723 


Sub Total (B) 


10,076,443 


206,801,705 


pe ee 3 
55,708,608 


1 3 


(A+B+C) | 262,510,312 


Page 1 


1 Bldg Proper Cost ‘= Rs 27,241 _/Sqm 
2 Elect. Work ‘= Rs 3,397 /Sqm 
3 Water Supply ‘= Rs 1,362 /Sqm 
4 — गप२ १॥ॉं ———“—i‘“‘“‘ = hhUrR S000 /SQM ______ 
Total (Excluding Misc.ltems) = ERS 85279 /SQm 
Overall Construction Rate c= Rs 37,086 /Sqm 


